सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून राज्यातील 
कारागृहात शोतीच्या आधुनिकीकरणासाठी 
लागणारी यंत्रे/'उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०७१६/प्र.क्र.१९८/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत,, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ ऑगस्ट,२०१६. 


वाचा:- 
१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे जा. क्र. शेती/वार्षीक योजना/५७५६/कक्ष-७ दिनांक ०८.०६.२०१६. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक २०.०४.२०१६. 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील खालील कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी खालील 
ट्रॅक्टर, नांगर, रोटाव्हेटर व होततळ्यासाठी प्लॅस्टीक पेपर खरेदी करण्यासाठी सन २०१६-१७ या 
वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून रुपये ३५ लक्ष (रुपये पस्तीस लक्ष 
फक्त) इतकी रक्कम अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.त्यापैकी संदर्भ क्र.१ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावानुसार रु. ३४,९८,५५८/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व 
निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील खालील कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी 
यंत्रसामुग्नी/ उपकरणे या करीता संदर्भ क्र.१ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास या शासननिर्णयान्वये 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 

शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री/उपकरणे दर्शविणारी यादी :- 


अ.क्र कारागृहाचे नाव यंत्रसामुग्री /उपकरणे । मशिनची | रक्‍कम रपये 
यांची नावे संख्या 
कोल्हापूर मध्यवती कारागृह ट्रक्टर १ ७,०५,०००/- 
२ | विसापूर खुले कारागृह पल्टी नांगर | a | 40,284/- 
वि.पंप १० अ.श. २ ६२३५०/- 
३ | पैठण खुले कारागृह शेततळे प्ल॑.पेपर ३६०० १ ३,४२,०००/- 
चौ.मी फिटींग मजुरीसह 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०७१६/प्र.क्र.१९८/तुरुंग-२ 


अ.क्र कारागृहाचे नाव यंत्रसामुग्री /उपकरणे । मशिनची । रक्‍कम रपये 
यांची नावे संख्या 
४ | धुळे जिल्हा कारागृह रोटाव्हेटर १ ३७, ३६२/- 
नांगर २ फाळी १ १६५००/- 
ट्रॉली pa ८५,०००/- 
५ नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह | रोटाव्हेटर १ ८६,६२५/- 
६ नंदूरबार जिल्हा कारागृह ट्रक्टर १ ६,०३,०००/- 
पल्टीनांगर La (94,308 /- 
9 वाशिम जिल्हा कारागृह ट्रक्टर १ §,29,000/- 
नांगर q ५०२९५/- 
वि.पंप ५ अ.श. २ ४२,०००/- 
उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह =| नांगर १ २७,८२५/- 
गडचिरोली खुले कारागृह ट्रक्टर १ ६,९४,०००/- 
एकूण १७ | ३४,९८,५५८/- 


२. वित्त विभाग झासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ 
दि.१७.०४.२०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला, उप विभाग-दोन 
अनुक्रमांक-४, नियम ७ मधील स्तंभ ६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तसेच शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग, क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक २०.०४.२०१६च्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या 
अटीस अधीन राहून प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. राज्यातील कारागृहाच्या शहोतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री/ 
उपकरणे खरेदी करण्यासाठी सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर 
झालेल्या रुपये ३५ लक्ष (रुपये पस्तीस लक्ष फक्त) इतक्या रकमेपैकी शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग, क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक २०.०४.२०१६ नुसार ८०% निधीच्या मर्यादेत 
म्हणजेच रु. २८ लक्ष ( रुपये अठ्ठावीस लक्ष फक्त) खर्च करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. सदर 
खरेदी शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार व विहित पद्धतीने करण्यात 
यावी. 


४. यावरील होणारा खर्च मागणी क्र. “ बी-५ मुख्य लेखाशीर्ष २०५६- तुरुंग (००) (१०) 
कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीकरण (२०५६ ०१०६) ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री ” या लेखा 
शीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०७१६/प्र.क्र.१९८/तुरुंग-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०८२६१२१२१५०७२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१ 


AD 


Cc AN 


o~ 


| 


(२ GS mo 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) 


Digitally signed by Prabhakar Atmaram Sankhe 


DN: c=IN, o=G it Of Mah. tra, ou=H 
Prabhakar Etat es Sees धात 
2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c479015f44d506a 
48 1¢c2dc55f48d88969 1ffa9939a, cn=Prabhak. 
Atmaram Sankhe ९३४५७७०७७७, 
Date: 2016.08.26 15:06:21 +05'30' 
(प्रभाकर संखे ) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
कारागृह महानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पृणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, नाशिक, 
नंदूरबार, वाशिम, उस्मानाबाद,गडचिरोली 


११) अवर सचिव, वित्त विभाग,(व्यय ८/अर्थसंकल्प ११/विनियम) मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१२) अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 


१३) 


निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


